एकात्मिक बाल विकास सेवा योजनेतंर्गत नागरी 
प्रकल्पातील अस्थायी पदांना दि. ०१.०३.२०२३ ते 
दि.३१.०८.२०२३ पर्यंत मुदतवाढ देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महिला व बाल विकास विभाग 
शासन निर्णय क्र. मबाआ-२०२३/प्र.क्र.३१/का-७-अ 
नवीन प्रशासन भवन, ३ रा मजला, 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक:- १७.०३.२०२३. 


संदर्भ: १) शासन निर्णय, महिला व बाल विकास विभाग क्र. मबाआ-२००२ / प्र.क्र.९५ / का-७, 
दि.०५.०४.२००३, 
२) शासन निर्णय वित्त विभाग क्र. असंक-१००४/प्र.क्र.१२/(भाग-२)/२००४/वित्तीय सुधारणा-१, 
दि. ०४.१०.२००४, 
३) शासन निर्णय महिला व बाल विकास विभाग क्र. मबाआ- २००३/प्र.क्र.४३८/का-६, दि.१४.०१.२००४, 
४ शासन निर्णय महिला व बाल विकास विभाग क्र. एबावि- २००५/प्र.क्र.२००(२)/का-६, 
दि.३१.०३.२००६, 
५) शासन निर्णय महिला व बाल विकास विभाग क्र.मबाआ-२०२२/प्र.क्र.५८/का-७ अ, 
दि.३०.०८.२०२२, 
६) आयुक्त, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना, महाराष्ट्र राज्य, नवी मुंबई यांचे पत्र क्र. 
एबाविसेयो / का- १ / अपदे / पदे नि.मान्यता /२०२२-२३ /५७८, दि.१३.०२.२०२३, 
७) शासन निर्णय वित्त विभाग क्र. पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क, दि. ०८.०२.२०२३. 


एकात्मिक बाल विकास सेवा योजनेतंर्गत नागरी प्रकल्पासाठी निश्चित केलेल्या आकृतीबंधांनुसार १०४ 
नागरी प्रकल्पातील नियमित वेतन श्रेणीतील १०७३ कार्यरत अस्थायी पदे तसेच १५६०० अंगणवाडयामधील 
१५६०० अंगणवाडी सेविका व १५६०० अंगणवाडी मदतनीस यांची एकूण ३१२००मानधनी पदे अशी एकूण ३२२७३ 
अस्थायी/मानधनी पदांना दि.०१.०९ 


प्रस्तावना:- 


२०२३ ते दिनांक २८.०२.२०२३ पर्यंत पुढे चाळू ठेवण्यास संदर्भाधीन क्रमांक-५ येथील दिनांक 
३०.०८.२०२२ च्या शासन निर्णयान्वये मुदतवाढ देण्यात आली होती. 


२. वित्त विभागाच्या संदर्भाधिन क्रमांक-७ येथील दिनांक ८.०२.२०२३ च्या शासन निर्णयान्वये सर्व 
प्रशासकीय विभागांना त्यांच्या आकृतीबंधात समाविष्ट असलेल्या अस्थायी पदांना, तसेच यापूर्वी आढावा मंजूर 
केल्यानंतर निर्माण करण्यात आलेल्या, परंतु ज्याचा समावेश आकृतीबंधात करण्यात आलेला नाही अशा 
अस्तित्वात असलेल्या सर्व अस्थायी पदांना दिनांक ०१.०३.२०२३ ते दिनांक ३१.०८.२०२३ पर्यंत मुदतवाढ 
देण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत. 


३. volte ae विकास सेवा योजनेमधील नागरी प्रकल्पांतर्गत कार्यरत असलेल्या नियमित वेतनश्रेणीत 
वेतन घेणारी पदे व मानधनी पदांपैकी रिक्‍त असलेली पदे ही सहा महिन्यापेक्षा जास्त काळ रिक्‍त नाही, असे 
आयुक्‍त, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना, महाराष्ट्र राज्य, नवी मुंबई यांनी संदर्भाधीन क्रमांक-६ येथील 


शासन निर्णय क्रमांकः मबाआ-२०२३/प्र.क्र.३१/का-७-अ 


दिनांक १३.०२.२०२३ च्या पत्रान्वये प्रमाणित केले आहे. त्यानुसार एकात्मिक बाल विकास सेवा योजनेंतर्गत 
नागरी प्रकल्पासाठी निश्चित केळेल्या आकृतीबंधानुसार १०४ नागरी प्रकल्पातील नियमित वेतनश्रेणीतील 
कार्यरत अस्थायी पदे तसेच १५६०० अंगणवाडयामधील अंगणवाडी सेविका व अंगणवाडी मदतनीस या मानधनी 
पदांना मुदतवाढ देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 

एकात्मिक बाल विकास सेवा योजनेंतर्गत नागरी प्रकल्पासाठी निश्चित केळेल्या आकृतीबंधानुसार १०४ 
नागरी प्रकल्पातील नियमित वेतनश्रेणीतील १०७३ कार्यरत अस्थायी पदे तसेच १५६०० अंगणवाडयामधील 
१५६०० अंगणवाडी सेविका व १५६०० अंगणवाडी मदतनीस यांची एकूण ३१२०० मानधनी पदे अशा एकूण 
१०७३--३१२००- ३२२७३ पदांना दिनांक ०१.०३.२०२३ ते दिनांक ३१.०८.२०२३ पर्यंत या शासन निर्णयाद्वारे 
मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 


२. सदरचा शासन निर्णय वित्त विभाग पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क. दिनांक ८.०२.२०२३ च्या शासन 
निर्णयान्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


३. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळाद्वारे उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२३०३२८१७२२०६४५१९ असा आहे. हा आदेश डिजिटल स्वाक्षरीने 
सांक्षाकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Digitally signed by SUNIL DEORAO SARDAR 
Date: 2023.03.28 17:27:58 +05'30' 


(सुनिल सरदार) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. आयुक्त, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना, महाराष्ट्र राज्य, नवी मुंबई, 

२. MYR AS व बाल विकास ayaa, UH, 

३. सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी,जिल्हा परिषद (आयुक्तालय, नवी मुंबई यांचेमार्फत), 
४. सर्व जिल्हा महिला बाळ विकास अधिकारी (आयुक्तालय, नवी मुंबई मार्फत), 

५. सर्व बाल विकास प्रकल्प अधिकारी (आयुक्तालय, नवी मुंबई मार्फत), 

६. मुख्य लेखापरीक्षक,स्थानिक निधी लेखा,ठाणे (आयुक्तालय, नवी मुंबई यांचेमार्फत), 
७. महालेखापाल,महाराष्ट्र राज्य १/२ (लेखा व अनुज्ञेयता) ( लेखा परिक्षा), मुंबई/नागपूर, 
८. after व लेखा अधिकारी,मुंबई, 

९. निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी,मुंबई, 

१०.सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी,(आयुक्‍तालय, नवी मुंबई मार्फत), 

११.वित्त विभाग (का-व्यय-१४/अर्थसंकल्प-१९/वित्तीय सुधारणा-१), मंत्राळय,मुंबई, 
१२.निवड नस्ती, का-७अ. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


